शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजने अंतर्गत सन २०१८-१९ मधील कामात 


बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्यांक विकास विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.१५१/का.९ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०१८. 


वाचा-: शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्र.ग्राक्षेवि -२०१८ प्र.क्र.८२/का.९ मंत्रालय 
मुंबई.-४०००३२. दि. ४ ऑक्टोबर २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र.११ येथील सांगली जिल्हयातील 
कामांना खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. जिल्हा तालूका गाव विकास कामाचे नाव मंजूर 
निधी 
i १ arrest ARG ढवळी हजरत हबीब FHT हाह "रु २० लक्ष 
कादरीसो दरग्यातील 
कब्रस्तान येथे पायाभूत 
सुविधा करणे 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्या ऐवजी उपरोक्‍त आदेशात विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे कामातील बदल करण्यास 


जिल्हा 


तालूका 


गाव 


विकास कामाचे 
नाव 


मंजूर निधी 


र्ष 4 


सांगली 


मिरज 


कर्नाळ 


मुस्लीम समाजाच्या 
दफनभुमीमध्ये पायाभुत सुविधा 
करणे 


रु.५ लक्ष 


नांद्रे 


जैन समाजाच्या किर्ती स्तंभ येथे 
सुरक्षा भितीचे कामकाज करणे 


रू.७ लक्ष 


बुधगाव 


गोसावी गल्ली ,माळभाग येथील 
मुस्लीम समाजामध्ये सामाजिक 
सभागृह बांधणे 


रू.८ लक्ष 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.१५१/का.९ 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१२२०१३३६२५७९१४ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. = 


2.5.4,.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e786020 
1ab5363a2133e0927f26c0f01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249 


Sonavane Oe 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
३ मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. _ संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


